जवाहर शिक्षण संस्था, सांगली संचलित जवाहर 
विद्यालय, नवीन घाटगे हॉस्पिटलच्या उत्तरेस, 
बायपास रोड, ता.जि.सांगली या शाळेचे सांगली 
शिक्षण संस्था, सांगळी संचलित बुधगाव उच्च 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, बुधगाव, ता.मिरज, 
जि.सांगली येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१८/प्र.क्र.४७२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०१९ 
वाचा :- 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माठशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांचे क्र.प्राथ-१/स्थलांतर/कोवि/१२१२४-२५, 
दिनांक २४ मे, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
जवाहर शिक्षण संस्था, सांगळी संचलित जवाहर विद्यालय, नवीन घाटगे हॉस्पिटलच्या 
उत्तरेस, बायपास रोड, ता.जि.सांगली या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक शाळेचे, सांगली 
शिक्षण संस्था, सांगली संचलित बुधगाव उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, बुधगाव, ता.मिरज, 
जि.सांगली येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त शाळेचे अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीमधून स्वयंपूर्ण इमारतीत स्थलांतर 
होत आहे. सदर झाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतरास खालील अटी व शार्तीवर मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(2) शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याबाबत तसेच शाळेच्या स्थलांतराबाबत कोणाचीही 
हरकत/ आक्षेप नसल्याची खात्री करणे आवश्यक राहील. 
(३) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
Bada Taos होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
(४ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व याबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार स्थलांतराच्या ठिकाणी शाळेसाठी पक्की इमारत 
व सर्व भौतिक सुविधा आणि शौक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ 
सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले शहापथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(4) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WAR ३२१८/प्र.क्र.४७२/एसएम-१ 


(६) स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही. 

(७ सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 

(८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक २८/०८/२०१५ नुसार विहित केलेल्या संच 
मान्यतेच्या सुधारित निकषानुसार व याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशांनुसार 
अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/ 
शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहील. तसेच अनुज्ञेय पदांपैकी 
रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून समायोजनाने भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करणे आवश्यक राहील. 

९) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील 
२. वरील अट क्र. (2) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 
विभाग, कोल्हापूर यांनी सदर झाळेच्या स्थळांतरास मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०२१६५९२८०८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
IN, o=Government Of Maharashtra 


p fa V | Nn R वे] a fa mM ou=School Education And Sports 


postalCode=400032, st=Maharashtra 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c 


M U Nn d h e 7९१1 ed4fafces65eda3495969477d97¢89a, 


cn=Pravin Rajaram Mundhe 
Date: 2019.01.02 17:09:15 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सांगळी 
४) अध्यक्ष/ सचिव, जवाहर शिक्षण संस्था, सांगली 
५) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


